सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत 
रुग्णालयामध्ये |OT based smart optimizer 
हे विद्युत उपकरण बसविण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आआसे/कक्ष-३/टे- 
६/विद्युत/ना8०॥०७०॥०॥/१४९९/२३ दिनांक १७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना: 


आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये रुग्णांलयांना शॉट सर्किटमुळे व 
विद्युत दोंषामुळे आग लागण्याचे प्रमाण कमी करण्याकरीता ।|01 based smart optimizer हे विद्युत 
उपकरणे बसविणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित काही आरोग्य संस्थाची 
बांधकामे ही सर्वसाधारण ३० ते ३५ वर्षापूर्वीची आहेत. त्याच प्रमाणे आरोग्य उपचारामध्ये आधुनिकरण 
झाल्याने विद्युत उपकरणे रुग्णालयात बसविण्यात आली आहेत. विद्युत उपकरणामुळे विद्युत 
प्रवाहामध्ये कमी-जास्त दाब निर्माण होत असल्याने आग लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
त्याकरीता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णलये, स्त्री 
रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, व SAT केअर युनिट इत्यादी रुग्णालयामध्ये |OT based smart 
optimizer हे विद्युत उपकरणे बसविण्यासाठी रु.३३,७०,१४,५३८/- इतक्या Tess प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णलये, स्त्री 
रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, व ट्रामा केअर युनिट इत्यादी रुग्णालयामध्ये |OT based smart 
optimizer हे विद्युत उपकरणे स्थापीत करण्यास प्रायोगिक तत्वावर मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी तयार केले असून 
सहायक मुख्य अभियंता (विद्युत), मुख्य अभियंता, (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी 
साक्षांकित केले आहे. सदर अंदाजपत्रकानुसार १८ टक्के जी.एस.टी. व ४ टक्के आकस्मिक खर्चाची 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य 3 


तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार रु.३३,७०,१४,५३८/- लक्ष किंमतीच्या, अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. 


किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


101 based smart optimizer हे विद्युत उपकरणाचे दर खालील प्रमाणे आहेत. 


खालील अटी व aia अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये पुढील प्रमाणे जिल्हानिहाय 


Sr. 


No. 


Particulars of Scope 


component wise 


Rate 


1 Unite 
Required 
Cable 


1 Unite Total 
Cost 


1 


Load Survey, Site preparation, design, 
supply, installation and __ testing 
commissioning of air cooled 3 phase 15 
KVA 20 A/phase IOT based of KVA 
(Non CSR) 


Rs.137352/- 
(each No.) 


Rs.137352/- 


CSR No.(7-2-23) Supplying, erecting 
and terminating XLPE armoured cable 
1100 V. 4 Core 6 sq. mm. copper 
conductor continuous 5.48 sq mm. (12 
SWG) G.I. earth wire complete erected 
with glands and lugs, on_ wall/ 
trusses/pole or laid in_ provided 
trench/pipe as per specification no CB- 
LT/CU. 


Rs. 355/- 
(each meter 
cable) 


20 meter 
cable 


Rs. 7100/- 


CSR No.(7-2-23) Supplying, erecting 
and terminating XLPE armoured cable 
1100 V. 1 Core 2.5 sq. mm. copper 
conductor continuous 5.48 sq mm. (12 
SWG) G.I. earth wire complete erected 
with glands and lugs, on_ wall/ 
trusses/pole or laid in_ provided 
trench/pipe as per specification no CB- 
LT/CU. 


Rs. 72/- 
(each meter 
cable) 


5 meter 
cable 


Rs. 360/- 


15 KAV IOT Total Cost 


1,44,812 


4% Contingency on Total 


5,792 


Total 


1,50,604 


Provision for G.S.T. 18% 


27,109 


Grand Total 


1,77,713 


Load Survey, Site preparation, design, 
supply, installation and __ testing 
commissioning 40 A/ phase of air 
cooled 3 phase 30 KVA (Non CSR) 


Rs. 248804/- 


Rs. 248804/- 


CSR No.(7-2-23) Supplying, erecting 
and terminating XLPE armoured cable 
1100 V. 4 Core 10 sq. mm. copper 


Rs. 540/- 
(each meter 
cable) 


Cable 
16.66 
meter 


Rs.8996/- 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य 3 


Sr. Particulars of Scope component wise | | Unite | 1 Unite Total 
No. Rate Required Cost 
Cable 

conductor continuous 5.48 sq mm. (12 

SWG) G.I. earth wire complete erected 

with glands and lugs, on_ wall/ 

trusses/pole or laid in _ provided 

trench/pipe as per specification no CB- 

LT/CU. 

CSR No.(7-2-23) Supplying, erecting 

and terminating XLPE armoured cable 

1100 V. 1 Core 2.5 sq. mm. copper 

conductor continuous 5.48 sq mm. (12 | Rs. 72/- eee 

SWG) G.I. earth wire complete erected | (each meter cable Rs. 360/- 

with glands and lugs, on_ wall/ | cable) 

trusses/pole or laid in _ provided 

trench/pipe as per specification no CB- 

LT/CU. 

30 KAV IOT Total Cost Rs. 258160 

4% Contingency on Total Rs. 10326 

Total Rs. 268486 

Provision for G.S.T. 18% Rs. 48328 

Grand Total Rs. 316814 
०४. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत रुग्णलयामध्ये एक |OT based smart 


optimizer १५ के.व्ही ची किंमत रु. १,७७,७१३/- व एक IOT based smart optimizer ३० के.व्ही ची 
किंमत रु. ३,१६,८१४/- असून त्यानुसार खालील प्रमाणे जिल्हानिहाय Lede प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे: - (रक्‍कम रुपयामध्ये) 
: 5 BE 49 £ 5 BOE १9 £ र 
- ला 0 8. >” 8 Be oO Be 
ळा Oo Yr 0 ठा oO wr Oo 

लातूर १४ ३२ ५८ ५६८६८२५ १५२०७०७० | २०८९३२३८९५ 
नांदेड २० ४३ ६६ | ७६४१६७१ २०९०९७२१|, २८५५१३९२ 
बीड १६ ३९ go] १९३०८१८, १९००८८३७ | २५९३९६५५ 
उस्मानाबाद १० २२ ३४ | २९०९६९२ १०७७१६७४, १४६८१३६६ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य 3 


: B| £6 त £86 | &. 
z+ 6 | & + 6 “> 6 bx 
एकूण ६० १३६ २०८ | २४१६९००६ ६५८९७३०२  ९००६६३०८ 
५ पुणे 26 ५९ ९० | १०४८५०८४|  २८५१३२५६ | ३८९९८३३९ 
६ | सोलापूर १७ ३५ ५३ । ६२१९९६५ १६७९११३९ | २३०१११०४ 
एकूण ४३ ९४ १४३ | १६७०५०४८ |  ४५३०४३९५ | ६२००९४४३ 
७ | नागपूर १२ २८ ४२ ४९७५९७२ १३३०६१८६ | १८२८२१५८ 
८ | गडचिरोली १३ २८ ४३ | ४९७५९७२ १३६२३००० | १८५९८९७२ 
९ | चंद्रपूर १४ ३० ge | 433938¢ १४५७३४४२ | १९९०४८४० 
१० गोंदिया a 22 33 | ३९०९६९२ १०४५४८६० | १४३६४५५३ 
११ भंडारा १० २७ ३९ | ४७९८२५९ १२३५५७४४ | १७१५४००३२३ 
१२ | वर्धा १० २५ ३७ | ४४४२८३२ ११७२२११६ | १६१६४९४८ 
एकूण 0 १६० २४० | २८४३४१२५ |  ७६०३५३४८ | १०४४६९४७३ 
१३ | रायगड १५ 34 ५१। ६२१९९६५ १६१५७५११। २२३७७४७६ 
१४ । रत्नागिरी १२ २३ ३५ | ४०८७४०५, ११०८८४८८ ॥ १५१७५८९४ 
१५ मुंबई कहे । २ 3 २५५४२७ ९५०४४२ १३०५८६८ 
१६ | ठाणे १३ ३७ ue | ६५७५३९१ १७७४१५८१ | २४३१६९७३ 
१७ | पालघर १२ २६ Yo | ४६२०५४५ १२६७२५५८ । १७२९३१०३ 
एकूण ५३ १२३ acy | २१८५८७३३ GLEIO4LA | ८०४६९३१४ 
एकूण २२६ ५१३ ७७६ | ९११६६९१३) २४५८४७६२५ | ३३७०१४५३८ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य 3 


०५. 


8) 


१०) 


अटीव शर्ती-: 

सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत 
नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

शासन निर्णय उदयोग उर्जा व कामगार विभाग दिनांक dy ,ऑगस्ट २४ अन्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीसाठी गव्हर्नमेंट ई पोर्टल अनुसरायाची (GEM) मार्केटप्ळेस-कार्यपध्दती व मार्गदर्शक 
सूचनांनुसारच निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर कार्यवाही संबंधित अधिक्षक अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यास्तरावर करण्यात यावी. 

अंदाजपत्रकातील दर सन २०२१-२२ च्या दरसुचीवर असल्याचे अधिक्षक अभियंता (विद्युत) 
यांनी मंजूर केळे असल्याने सदर दराबाबत अधिक्षक अभियंता (विद्युत जबाबदार राहतील. 
अंदाजपत्रकात Smart Optimizer बसविणे व एक वर्षाकरीता देखभाल करार 
(Comprehensive Maintenance Contract) या बाबींचा समावेश आहे. 

संपूर्ण प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्डाक सूचनांचे (CVC Guideline) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

OT based smart optimizer उपकरणाच्या संख्यामध्ये किंवा त्या अनुषंगाने इतर 
उपकरणांच्या संख्यामध्ये बदळ करावयाचा झाल्यास त्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे 
बंधनकारक राहील. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित सेवा पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा 
केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसलयाबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

सदर |8७1 based smart optimizer dl WITT I आवश्‍यक संख्या तपासणी करणे व त्यानंतर 


सदर पुरवठादाराचे देयके अदा करण्यास मान्यता देणे यांची जबाबदारी संबंधित जिल्हा शल्य 
चिकित्सक व कार्यकारी अभियंता (विद्युत) यांची राहील. 

कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या रक्‍्कमेमधूनच काम पूर्ण करण्यात यावी अधिकचा निधी 
लागणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


११) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 


१२) 


संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 
सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.3३१७/आरोग्य 3 


१३) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

१४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि. Io जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


उपरोक्त अ.क्र. १ ते १४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटी व शार्तीची पूर्तता करण्याची 
जबाबदार संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


६. सदर कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा विषम चिकित्सा, ११०- 
रुग्णालय व दवाखाने, (०१) इमारती, (०१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे" 
(४२१०००१४) याखाली भागविण्यात येईल. 


७. सदर कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य 
सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 
८. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०९१६५८२८५३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 
A S H O K MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 
ATRAM, C = IN, S = Maharashtra, 
MAROTI O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT 


ATRAM Date: 20280810 03824 9530 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
Wd, 
१. महालेखापाल-१/ 2, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३१७/आरोग्य 3 


३. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
४. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी (सर्वी 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (सर्वी 

६. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

८. उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

९. अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंडळ (सर्व) 

१०.जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

११.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्वी 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१३.वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


